किशोर वयीन मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी राजीव 

गांधी योजना (सबल) या केंद्रपुरस्कृत योजने- 
साठी सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात 
अर्थसंकल्पीत केलेल्या तरतूदीपैकी उर्वरित 
२०% निधी वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१८/प्र.क्र.४/का.५ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ११ ऑक्टोबर,२०१८. 


वाचा :- (१) वित्त विभाग,परिपत्रक क्रमांक -अर्थसं-२०१८/ प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि. २ एप्रिल,२०१८. 
(२) शासन निर्णय क्रमांक एबावि-२०१८/प्र.क्र.४/का-५, दिनांक २६ एप्रिळ,२०१८. 

प्रस्तावना :- 

महिला व बाल विकास विभागामार्फत राज्यातील किशोरवयीन मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी 
राजीव गांधी येजना (सबल) ही केंद्रपुरस्कृत योजना आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, 
नवी मुंबई या कार्यालयाकडून राबविण्यात येत आहे. या योजनेसाठी केंद्र व राज्य हिश्याचे प्रमाण 
५०:५० असे ठरविण्यात आलेले आहे. 

किशोरवयीन मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी राजीव गांधी योजना (सबला) या केंद्रपुरस्कृत 
योजनेखालील आहार खर्चासाठी सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षाच्या अर्थसंकल्पात केंद्र हिस्सा ५०% 
(लेखाशिर्ष २२३६ १८०२) रु.५०३३.५४ लक्ष व समरुप राज्य हिस्सा ५० % ( लेखाशिर्ष २२३६१८११) 
रुपये ५०३३.५४ लक्ष इतकी तरतूद अर्थसंकल्पीत करण्यात आली आहे. 

वित्त विभागाने माहे डिसेंबर,२०१८ पर्यंतचा खर्च भागविण्यासाठी अर्थसंकल्पीत तरतुदीच्या ७०% 
इतकी तरतूद वितरीत व खर्च करण्यास उपरोक्त संदर्भीत क्रमांक (१) नुसार मान्यता दिल्यानुसार 
दिनांक २६ एप्रिळ,२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये किशोरवयीन मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी राजीव 
गांधी योजना (सबला) या योजनेकरीता सन २०१८-१९ करीता अर्थसंकल्पीत तरतूद केंद्र हिस्सा 
रु.५०३३.५४ लक्ष च्या ७०% रु. ३५२३.४७८ लक्ष व समरुप राज्यहिस्सा रु.५०३३.५४ लक्ष च्या ७०% 
रु. ३५२३.४७८ लक्ष असे एकूण रु.७०४६.९५६ लक्ष इतका निधी वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता 
देण्यात आली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१८/प्र.क्र.४/का.५ 

सद्य:स्थितीत किशोरवयीन मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी राजीव गांधी योजना (सबला) या 
योजनेकरीता सन २०१८-१९ करीता अर्थसंकल्पीत तरतूदीपैकी २०% तरतूद वितरीत व खर्च करण्यास 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

किशोरवयीन मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी राजीव गांधी योजना (सबला) या योजनेकरीता सन 

२०१८-१९ करीता अर्थसंकल्पीत तरतूद केंद्र हिस्सा (लेखाशिर्ष २२३६ १८०२) रु.५०३३.५४ लक्ष च्या 
२०% रु. १००६.७०८ लक्ष व समरुप राज्यहिस्सा (लेखाशिर्ष २२३६१८११) रु.५०३३.५४ लक्ष च्या २० 
रु. १००६.७०८ लक्ष असे एकूण रु.२०१३.४१६ लक्ष (अक्षरी रुपये वीस कोटी, तेरा लक्ष, एकेचाळीस 
हजार सहाशे फक्त) इतका निधी वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये लाखात) 
लेखाशिर्ष सन २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पीत तरतूदीपैकी २०% निधी 
आयुक्‍्त,एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना यांना वितरीत करावयाचा 
निधी 
२२३६ १८०२ (केंद्र) ५०% १००६.७०८ 
२२३६१८११ (राज्य) ५०% १००६.७०८ 
एकुण रुपये २०१३.४१६ 
3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१०१२१०४६४८५४३० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Lalsing 
Ramchandra Gujar क ०? ण ०१२या — 
(ला.रा.गुजर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा. मंत्री/राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४) मा. विरोधी पक्ष नेता (विधानसभा/विधानपरिषद), विधानभवन, मुंबई. 
) 

) 
) 


मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
सचिव (महिला व बालविकास विभाग), यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१८/प्र.क्र.४/का.५ 


८) आयुकक्‍त,एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना,नवी मुंबई. 

९) सर्व जिल्हाधिकारी. 

१०) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

११ सर्व विभागीय उपायुक्‍त, महिला व बाल विकास. 

१२)सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी. 

१३)सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी/ग्रामीण/आदिवासी ). 

१४)महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
१५)अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी मुंबई 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का.१४७२)/ वित्त विभाग (व्यय-६) मंत्रालय, मुंबई. 

कक्ष अधिकारी (का-४), महिला व बाळ विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी या योजनेअंतर्गत 
२०% इतका निधी म्हणजेच केंद्र हिस्सा रु. १००६.७०८ लक्ष व समरुप राज्यहिस्सा 
रु. १००६.७०८ लक्ष असे एकंदर रु. २०१३.४१६ लक्ष इतका निधी आयुक्‍त, एकात्मिक बाल 
विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांना वितरीत व खर्च करण्याकरीता BOS वर वितरीत 
करण्याची कार्यवाही करावी. 

२०)निवड नस्ती (कार्यासन-५), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


७! 
Se we टा व. व. 2 YS क क > 


१७ 
१८ 
१९ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


